RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६ , अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २२, किंमत : रुपये १६.०० 


शासकीय 


प्राधिकृत प्रकाशन 

अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ एप्रिल २०२०. 

अधिसूचना 
आनंद विवाह नोंदणी अधिनियम , १ ९ ० ९ . 

क्रमांक विनोंको-२०१२ / प्र.क्र . ३८७ / कु.क.- महाराष्ट्र आनंद विवाह नोंदणी अधिनियम १९ ०९ (१९ ०९ चा ७) व सुधारित आनंद विवाह 
अधिनियम २०१२ च्या कलम ६ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन आनंद विवाह नोंदणीसाठी विवाह निबंधक म्हणून 
खालील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत आहे : 


अ.क्र . 


कार्यक्षेत्र 


निबंधक आनंद विवाह नोंदणी 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


महानगरपालिक 


संबंधित प्रभाग अधिकारी 
संबंधित मुख्याधिकारी 


२ 


नगरपालिका/ नगर परिषद / नगर पंचायत / कटक मंडळ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वर्षा मुं . भरोसे, 
शासनाच्या उप सचिव . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


لہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd April 2020 . 


NOTIFICATION 


ANAND MARRIAGE ACT, 1909 . 


No. VINOKA - 2012 /C.R.378 /F.W. - In the exercise of the powers conferred by Sub section ( 1 ) of 
section 6 of the Anand Marriage Act, 1909 (VII of 1909) and amended Anand Marriage (Amendment) 
Act, 2012 and all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra , hereby 
appoints : 


Sr. No. 


Jurisdiction 


Registrar for Anand Marriage 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Municipal Corporation 


Ward Officers of the Concerned ward 
were the Marriage is registered . 


2 


Chief Executive Officer 


Municipality / 

Municipal Council/ 
Nagar Panchayat/Cantonment Board 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VARSHA M. BHAROSE , 


Deputy Secretary to Government. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २३ एप्रिल २०२०. 


नियमांचा मसुदा 


( आनंद विवाह अधिनियम, १ ९ ० ९ अंतर्गत ) 
महाराष्ट्र आनंद विवाह नोंदणी नियम , २०२० 


क्रमांक विनोंको-२०१२ / प्र.क्र . ३८७/ कुटुंब कल्याण. - आनंद विवाह अधिनियम १९ ०९ (१९ ०९ चा ७) यांच्या कलम ६ (१) द्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, आनंद विवाह नोंदणी संदर्भात तरतूद करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करत आहे ते असे : 


१ ) 


२ . 


१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ : 

या नियमांस महाराष्ट्र आनंद विवाह नोंदणी नियम , २०२० असे म्हणावे. 
व्याख्या:- या नियमांना , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, आनंद विवाह अधिनियम, १९ ०९ (१९ ०९ चा VII) आहे. 
( ख) “ आनंद विवाह ” याचा अर्थ, अधिनियमांतर्गत यथाविधी सामान्यत: आनंद करज म्हणून 

केलेला आनंद विवाह, असा आहे . 
(ग ) “जिल्हा निबंधक ” याचा अर्थ, नोंदणी कायदा , १९ ०८ (१ ९०८ चा १६) नुसार 

जिल्ह्यांसाठी नियुक्त केलेला सह जिल्हा निबंधक, असा आहे. 
( घ ) “ प्रपत्र ” याचा अर्थ, या नियमांना जोडलेले प्रपत्र, असा आहे . 
(च ) “नोंदवही ” याचा अर्थ, विवाह निबंधकाने आनंद विवाहाची नोंद करण्यासाठी ठेवलेली 

नोंदवही, असा आहे. 
(छ) “ निबंधक ” याचा अर्थ, कायद्याच्या कलम ६ (१) नुसार राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या 

अधिसूचनेनुसार राज्य शासनाचा अधिकारी किंवा राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेला 
स्थानिक प्राधिकारी, असा आहे . 


३. अधिकारिता : 


आनंद विवाहाची नोंदणी ज्याच्या कार्यक्षेत्रात विधीवत आनंद विवाह संपन्न होईल त्या संबंधित 

निबंधकाकडे नोंदविण्यात येईल. 


४. आनंद विवाह नोंदवही ठेवणे : 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


२ ) 


५ . 


१ ) निबंधक , प्रपत्र - एक मध्ये आनंद विवाह नोंदवही जतन करेल . 

अधिनियमातील कलम ६ ( २) नुसार निबंधक , अर्जदाराच्या मागणीनुसार विवाह 
नोंदवहीतील प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देईल . प्रत्येक प्रमाणित प्रतीसाठी प्रती पान 

रू.२/ - इतके शुल्क आकारले जाईल . 
नोंदणीची कार्यपध्दती : 
१) आनंद विवाह विधीसंपन्न झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या कालावधीत 

संबंधित पक्षकार नोंदणी शुल्क रू.५०/ - व विवाह झाल्याच्या पृष्ठ्यार्थ दस्तऐवजांसह 
विवाह नोंद करण्यासाठी प्रपत्र - दोन मध्ये दोन प्रतीत निबंधकांकडे ज्ञापन सादर 
करतील . 

परंतू , या नियमांच्या प्रारंभपूर्वी विधिसंपन्न केलेल्या विवाहांच्या नोंदणीसाठी, असे 
ज्ञापन हे रू . २००/ - नोंदणी शुल्क आणि प्रपत्र- तीन सह नियम लागू झाल्याच्या 
दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत सादर केले जाईल. 
२) ज्ञापन , आनंद विवाह करणाऱ्या संबंधित दोन्ही पक्षकार आणि या विवाहाचे किमान 

दोन साक्षीदार यांचे स्वाक्षरीने करण्यात येईल . 
३) पोटनियम ( १) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये ज्या आनंद विवाहाची नोंद 

झाली नाही , अशा विवाहाचे संबधित पक्षकार प्रपत्र - दोन आणि प्रपत्र - तीन मधील 
प्रतिज्ञापत्रासह आनंद विवाह झाल्याच्या पृष्ठ्यर्थ आवश्यक दस्तऐवजाच्या पुराव्यासह 
व “ दोनशे रूपये” इतके नोंदणी शुल्कासह संबंधित निबंधकांकडे ज्ञापन सादर करून 
नोंदणी करतील . 

परंतू, असे प्रतिज्ञापत्र हे संसद सदस्य किंवाविधानसभा सदस्य किंवा स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेच्या सदस्य किंवा राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी यांच्याकडून 

साक्षांकित करण्यात येईल . 
पडताळणी व विवाह नोंदणी 
( १) नियम ५ पोटनियम ( १) किंवा पोटनियम ( ३) अन्वये प्राप्त ज्ञापन व दस्तऐवजांच्या 

पडताळणी व छाननीअंती आनंद विवाह विधीपूर्वक झालेला आहे अशी निबंधकांना 
खात्री होताच , तो नोंदवहीत विवाहाचा तपशील नोंदवेल आणि प्रपत्र - चार मध्ये आनंद 
विवाहाचे प्रमाणपत्र देईल . 
( २) जेव्हा निबंधकाला , 

( क ) संबंधित पक्षकारांचा विवाह आनंद विवाह विधी अनुसार पार पडलेला नाही ,किंवा 
( ख ) पक्षकारांच्या ओळखीबाबत अथवा आनंद विवाह संपन्न झाल्याची साक्ष देणाऱ्या 

संबंधित साक्षीदारांची ओळख सिध्द झालेली नाही , अथवा 


६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १ ९ ४२ 


७ . 


( ग) पुरविण्यात आलेल्या दस्तऐवजावरून संबंधित पक्षकारांची विवाहित स्थिती सिध्द 

होत नाहीत , असे मानण्यास कारणे असतील तर तो निवेदन मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत त्याला सादर केलेल्या माहितीचा 
अचूकपणा सिध्द करण्यासाठी किंवा संबंधित पक्षकार व साक्षीदारांची ओळख सिध्द 
करण्यासाठी, त्याला आवश्यक वाटेल, अशी अधिक माहिती किंवा कागदपत्रे 

देण्यास संबंधित पक्षकारांना निर्देशित करेल . 
आनंद विवाहाच्या नोंदणीस नकार : 

निबंधक, नियम ६ च्या पोटनियम ( २) अन्वये त्याने दिलेल्या निदेशाचे अनुपालन 
करण्यात विवाह नोंदणीचे संबंधित पक्षकार अपयशी ठरत असल्यास, लेखी कारणे नमूद 
करून, विवाह नोंदणीस नकार देईल . 
नोंदवहीतील नोंदीच्या दुरूस्ती : 

निबंधक , आनंद विवाह नोंदणीच्या पक्षकाराने केलेल्या अर्जावर , नाव , वय किंवा 
विवाहाचा दिनांक याच्याशी संबंधित नोंदणी प्रमाणपत्रावर किंवा नोंदवहीत केलेल्या 
नोंदींमध्ये टंकलेखन विषयक किंवा लेखनासंबंधी चुका आहेत याचे समाधान झाले तर , 
जिल्हा निबंधकांच्या पूर्व मंजूरीने योग्य दुरूस्ती करेल व अशा प्रत्येक दुरूस्तीसाठी त्याची 
स्वाक्षरी करेल . 


८ . 


९ . 


अपील : 


१) निबंधकाच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती अथवा पक्षकार निर्णय 
विदित केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये जिल्हा निबंधकाकडे 
अपील दाखल करेल . 

परंतु , असे अपील दाखल करण्यात विलंब झाल्यास , अर्जदाराने त्यांचा 
विनिर्दिष्ट कालावधीमध्ये अपील दाखल न करण्यासाठी पुरेसे कारण होते , याबाबत 
जिल्हा निबंधकाचे समाधान केले तर , जिल्हा निबंधक त्याची कारणे लेखी नोंदवून 
विलंब क्षमापित करेल . 
२) जिल्हा निबंधक, संबंधित व्यक्तींना सुनावणीची संधी देऊन, पंधरा दिवसांच्या 

कालावधीत अपील निकाली काढेल . 
१०. ज्ञापन जमा करणे : 

१ ) प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी निबंधक त्याच्याकडे महिन्याभरात प्राप्त झालेल्या 

ज्ञापनाच्या दुय्यम प्रतीजिल्हा निबंधकाना अग्रेषित करेल . 
२) महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियम , १ ९९ ८ ( महा १ ९९९ चा XX) नुसार निबंधक तथा 
जिल्हा निबंधक प्राप्त झालेल्या ज्ञापनाच्या मूळ प्रती व दुय्यम प्रती जतन करेल. 


३) निबंधक नियम ७ अनुसार केलेल्या सुधारणांचा तपशील सुधारणेच्या दिनांक व 

प्रतीसह जिल्हानिबंधकांना अग्रेषित करेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वर्षा मुं . भरोसे, 
शासनाच्या उप सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १ ९ ४२ 


प्रपत्र- एक 


( पहा नियम ४ पहा ) 
आनंद विवाहाची नोंदवही 


१. आनंद विवाहाचा दिनांक : 


गाव 


तालुका 


जिल्हा 


२. आनंद विवाहाचे ठिकाण : 
( सभागृह , प्रेक्षागृह , इत्यादी 


स्थानिक 
क्षेत्र 


विनिर्दिष्ट करा . ) 


पतीचे छायाचित्र 


पत्नीचे 
छायाचित्र 


पतीची स्वाक्षरी 


पत्नीची स्वाक्षरी 


३. विवाहासाठीच्या संबंधीत व्यक्तींचा तपशील ( विवाहाच्या दिनांका रोजी असल्याप्रमाणे ) 
तपशिल 

पती 

पत्नी 
क ) संपुर्ण नाव ( ठळक अक्षरात ) 


ख ) राष्ट्रीयत्व 
ग 

वय व जन्मदिनांक 

( पुरेसा पुरावा द्यावा ) 
घ ) कायमस्वरुपी पत्ता 
( च ) पूर्वीची वैवाहिक स्थिती सध्याचा पत्ता 
( छ ) (विवाहित 

अविवाहित 
विधूर 
विधवा 

घटस्फोटित ) 
ज ) कोणतेही वैवाहिक साथीदार हयात आहे 

किंवा कसे 
( असल्यास हयात वैवाहिक साथीदाराची 

संख्या 
( झ ) वडीलांचे किंवा पालकाचे नाव व नाते ( एक ) 


( दोन ) पत्ता 
( ट ) आईचे नाव 

आधार क्र . ( उपलब्ध असल्यास ) 
( एक ) वय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १ ९ ४२ 


७ 


( दोन ) पत्ता 
जे काही लागू असेल त्यावर ( 1 ) खुण करा 


विधीसपंन्न विवाहाचे साक्षीदार 


१. ( क ) नाव : 


ख ) पत्ता : 


२. ( क ) नाव : 


ख ) पत्ता : 


कार्यालयीन कामकाजासाठी . 


निवेदन मिळाल्याचा दिनांक 

नियम ६ अन्वये आवश्यक असलेल्या विवाहाची कागदपत्रे / नोंदी / पुरावा इत्यादीचा 
तपशील . 


दिनांक : 


निबंधक 


नोंदणी क्र . 


/वर्ष 


दिनांक 


निबंधक 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १ ९ ४२ 


२ 


प्रपत्र 
( नियम ५ ( १ ) पहा ) 
आनंद विवाहाच्या नोंदणीचे ज्ञापन 


१. आनंद विवाहाचा दिनांक 


स्थानिक क्षेत्र गाव 


२. आनंद विवाहाचे ठिकाण : 
सभागृह , प्रेक्षागृह , इत्यादीचा उल्लेख 


तालुका 


जिल्हा 


- 


३. विवाहाशी संबंधीत पक्षकारांचा तपशील ( विवाहाच्या दिनांका रोजी असल्याप्रमाणे ) 


पती 


पत्नी 


तपशील 
( क ) संपूर्ण नाव 

( ठळक अक्षरात ) 


धर्म 


ख 


ख ) स्वाक्षरी 
ग ) राष्ट्रीयत्व 
घ ) 
च ) वय आणि जन्मदिनांक 

( पुरेसा पुरावा सादर करावा ) 

कायमस्वरुपी पत्ता 
ज ) सध्याचा पत्ता 
( झ ) पूर्वीची वैवाहिक स्थिती 

( वैवाहिक 
अवैवाहिक 
विधूर 
विधवा 

घटस्फोटित ) 
( ट ) वैवाहिक साथीदार हयात आहे किंवा कसे 

( असल्यास हयात वैवाहिक साथीदाराची 


संख्या ) 


( ठ ) वडीलांचे नाव 

( एक ) वय 
दोन ) पत्ता 
दिनांकासह स्वाक्षरी 

( सहमती पक्षकार असल्यास 
( ड ) आईचे नाव 

( एक ) वय 
( दोन ) पत्ता 
दिनांकासह स्वाक्षरी 
( सहमती पक्षकार असल्यास ) 


* जेथे लागू असेल ( तेथे चिन्हांकीत करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२०/ आषाढ ४-१०, शके १९ ४२ 


on 


आनंद विवाह विधीसपंन्न झाल्याचे साक्षीदार 


१. ( क ) नाव : 


ख ) पत्ता : 


( ग ) स्वाक्षरी दिनांकासह 


२. ( क ) नाव : 


ख ) पत्ता : 


( ग ) स्वाक्षरी दिनांकासह 


५. नियम ५ अन्वये आनंद विवाह विषयक आवश्यक दस्तऐवज / कागदपत्रे / अभिलेख/ 

पुरावा यांचा तपशील : 


. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


दोन्ही पक्षकारांचे प्रतिज्ञापत्र 


आम्ही 


याव्दारे असे 


जाहीर करतो की , आमचा विवाह शिख आनंद विवाह आनंद कराज म्हणून ज्ञात असलेल्या 


रितीरीवाजानुसार विधीसंपन्न झाला आहे . 


वर दिलेली माहिती आमच्या माहितीप्रमाणे व विश्वासपूर्वक सत्य आहे . 


पक्षकारांची स्वाक्षरी 


ठिकाण : 


१. पती 


दिनांकः 


२. पत्नी 


केवळ कार्यालयीन वापराकरिता 


कडून डाकेने / प्रत्यक्ष प्राप्त झाले 


निबंधक 


रोजी , नोंद क्र....... 
नोंदविण्यात आला 


म्हणून विवाह नोंदणी नोंदवहीमध्ये सामईक 


निबंधक 


- 


प्रपत्र क्रमांक तीन 


( नियम ५ ( ३ ) पहा ) 

प्रतिज्ञापत्र 


आम्ही 
( पती व पत्नीचे नाव ) याव्दारे जाहीर करतो की आमचा विवाह 
( विवाहाचा दिनांक ) ला 

येथे ( विवाहाचे 
ठिकाण ) शिख आनंद विवाह धार्मिक रितीरीवाज / विधीनुसार संपन्न झाला. नियम ५ मधील 
विनिध्दिष्ट कालावधीत नोंदणीसाठी पुढील कारणास्तव 

ज्ञापन सादर करता 


आले नाही. सबब प्रपत्र -२ सह विवाह संपन्न झाल्याच्या आवश्यक कागदोपत्री दस्तऐवजांसह 


आनंद विवाह नोंदणीसाठी ज्ञापन सादर करण्यात येत आहे . 


ठिकाणः 
दिनांक : 


पतीची स्वाक्षरी 


पत्नीची स्वाक्षरी 


घोषणापत्र 


राजपत्रित अधिकारी/ संसद सदस्य / विधानमंडळ आमदार / स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे 
सदस्य यांच्या सहीने सांक्षांकीत करुन द्यावेत . 


मी 

आणि 
रितीरीवाज / विधीनुसार दिनांक 
ज्ञात / माहित आहे . 


याद्वारे प्रमाणित करत आहे की , 

शिख आनंद विवाह धार्मिक 
रोजी पार पडला, आणि ही वस्तुस्थिती मला वैयक्तिक 


स्थळ, दिनांक व सहीशिक्यानिशी 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १ ९ ४२ 


प्रपत्र क्र.चार 


(नियम क्र .६ पहा ) 


महाराष्ट्र शासन 


विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र 
[ महाराष्ट्र आनंद विवाह नोंदणी नियम, २०२० च्या नियम ६ नुसार जारी] 


प्रमाणित क्र . 


..........। 


दिनांक : 


हे प्रमाणित करण्यात येते की , सदर माहिती विवाह निबंधक कार्यालयात ठेवलेल्या नमुना क्र .१ मधून 
घेण्यात आली आहे. 


, 


१.विवाहाची तारीख 


............... 


२. विवाहाचेस्थळ.. 


३. लग्नाच्या पक्षकारांची माहिती 


पती 


पत्नी 


माहिती 
( क ) संपुर्ण नाव 
फोटो 


( ख) नागरिकत्व 
( ग) वय आणि जन्मतारिख 
( घ) व्यवसाय 
( च) कायमच्या निवासस्थानाचा 
पत्ता 
( छ) पालकाचेनाव व त्यांच्याशी 
नाते 
((i) वडील (ii) आई(i) पालक ) 


निबंधकाचे नाव व सही 
( स्थानिक विभागाचे नाव ) 


टिप :- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रावर कार्यालयाचाशिक्का मारण्यात यावा. 


اس 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १ ९ ४२ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


10th Floor, G. T. Hospital, Complex Building , 
New Mantralaya , Mumbai 400 001, dated 23rd April 2020 . 


NOTIFICATION 


ANAND MARRIAGE ACT , 1909 . 


No. VINOKA - 2012 CR 387 / F.W . :- In exercise of the powers 
conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) of section 6 of the Anand 
Marriage Act, 1909 (7 of 1909 ), the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules to provide for registration of 
Anand Marriages, Namely : 
1. Short Title :- These rules may be called the Maharashtra 
Anand Marriages Registration Rules, 2020 
2 . Definations- In these rules , unless the context requires 
otherwise 
a ) “ Act” means the Anand Marriage Act, 1909 ( 7 of 1909 ) 
b ) “ Anand marriage” means the marriage solemnized according 
to the Sikh Marriage ceremony called Anand (Commonly known 
as Anand Karaj) , 
c ) “ District Registrar ” means the Joint District Registrar 
appointed under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) for the 
District , 
d ) “ Form ” means a register of Anand marriages maintained by 
the Registrar under the Act, 
e ) “ Register” means a register of Anand marriages maintained 
by the Registrar under the Act , 
f) “ Registrar” means such officer of the State Government or 
of a local authority authorized by the State Government, by 
notification in the Official Gazette , under sub -section ( 1 ) of 
section 6 of the Act . 
3 . Jurisdiction :- The Anand marriage shall be registered with 
the Registrar within whose jurisdiction such marriage is 
solemnized . 
4. Maintenance of Register of Anand Marriage- (i) The 
Registrar shall maintain Register of Anand marriage in Form - 1 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


(ii) The Registrar shall on an application give a certified extract 
from the Register to the parties of the marriage on payment of a 
fee of rupees two per page . 
5. procedure for registration-( 1) The parties to the Anand 
marriage shall prepare a memorandum in duplicate in Form - II 
and submit the same to the Registrar alongwith documents to 
prove the solemnization of the Anand marriage to the satisfaction 
of the Registrar and registration fee of rupee fifty within a period 
of thirty days form the date of solemnization of their Anand 
marriage : 

Provided that, for registration of anand marriage solemnized 
before the commencement of these rules , such memorandum may 
be submitted within a period of one year from the date of 
commencement of these rules . 
( 2 ) The memorandum shall be signed by both the parties to the 
Anand marriage and at least two other persons who have 
witnessed the Anand marriage . 
( 3 ) The parties to the Anand marriage who have not registered 
their Anand marriage within the period specified under sub 
rule ( 1 ) may get their Anand marriage registered by submitting the 
memorandum to the Registrar in Form -II and a Declaration in 
Form - III along with documents to prove the solemnization of the 
Anand marriage to the satisfaction of the Registrar and 
Registration alongwith a fee of rupees of two hundred: 
Provided that, such Declaration shall be attested by a Gazetted 
Officer of Member of Parliament or Member of Legislative 
Assembly or Local Self Government Institutions or notary . 
6 . Verification and registration of marriages:- (1 ) Where on 
verification and scrutiny of the memorandum and documents 
received under sub -rule (1 ) or sub -rule (3 ) of rule 5 the Registrar 
is satisfied that the Anand marriage has been solemnized , be may 
enter the particulars of the Anand marriage in the Register and 
issue a Certificate of Anand Marriage in Form - IV . 
( 2 ) Where the Registrar has reasons to believe that : 

( a ) the marriage between the parties has not been performed 
in accordance with Anand marriage ceremony ; or 

( b ) the identity of the parties or the witness testifying the 
solemnization of the Anand marriage is not established ; or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १ ९ ४२ 


१५ 


( c ) the document tendered before him do not prove the 
marital status of the parties, 
he 

may , call upon the parties to produce such further 
information or documents as he may deem necessary , 
establishing the identity of the parties and witness or correctness of 
the information or documents presented to him within a period of 
thirty days from the date of receipt of memorandum . 
7 . Refusal of registration of Anand marriage :- The Registrar 
may , for the reasons to be recorded in writing, refuse the 
registration of Anand marriage, if the parties of the Anand 
marriage fails to comply with the directions issued by him under 
sub -rule ( 2 ) of rule (6 ) 
8 . Correctness of the parties of Anand marriage :- ( 1) The 
Registrar may , on an application made by any party to the Anand 
marriage , if satisfied that there is typographical of clerical mistakes 
in the entries made in the Register or in the Certificate of 
Registration in relation to the name, age or date of Anand marriage , 
make suitable corrections with previous sanction of the District 
Registrar and affix his signature to each such correction . 
9 . Appeal:- ( 1) Any person or party aggrieved by the decision 
of the Registrar may , file an appeal to the District Registrar within a 
period of three months from the date of communication of such 
decision : 

Provided that , the delay , if any , in filing such appeal may be 
condoned for the reasons to be recorded in writing by the District 
Registrar , if the appellant satisfies District Registrar that he had 
sufficient cause for not preferring an appeal within the specified 
period . 
( 2 ) The District Registrar shall, after giving an opportunity of 
hearing to the parties concerned , dispose of the appeal within a 
period of fifteen days . 
10 . Filling of memorandum :- ( 1) The registrar shall forward 
duplicate copies of the memorandum received in a month to the 
District Registrar before the 10th day of every subsequent month . 

( 2 ) The originals of the memorandum received by the Registrar 
and duplicate copies forwarded to the District Registrar shall be 
retained under the Maharashtra Registration of Marriage Bureaus 
and Registration ofMarriages Act, 1998 (Mah . XX of 1999 ). 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ४ 


P & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


( 3 ) The Registrar shall also forward particulars of the corrections 
made under rule 7 with the date of correction and a copy thereof to 
the District Registrar . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VARSHA M. BHAROSE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२०/ आषाढ ४-१०, शके १९ ४२ 


26 


FORM - I 


[ See Rule 51 


REGISTRAR OF ANAND MARRIAGE 


1. Date ofMarriage : 


Local area 


Village 


Taluka 


District 


2.Place of 
Marriage : 
( Specify hall, 
auditorium etc.) 


Signature of the Husband 


Photo of the 
Husband to be 

affixed 


Photo of the Wife to 

be affixed 


Signature of the Wife 


3. Details of Parities to the Marriage ( As on the date of marriage ) 


Husband 


Wife 


Details 
(a ) Name in full ( in capital 
letters) 
(b ) Nationality 
(c ) Age and date of birth 
(sufficient proof shall be 
produced ) 
( d ) Permanent address 
( e ) Present address 

* (f)Previousmarital 
status Married Unmarried 
Widower 

Widow Divorced 
(g) Whether any spouse is 
living ( if yes, number of 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - ४ अ 


8C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


spouse living) 
( h ) Name of father or 
guardian and the relationship 
(i) Age 
( ii ) Address 
(i) Name ofmother 


(i) Age 
(ii) Address 


* Put 


) mark on whichever is applicable . 


4. Witness of solemnization ofmarriage 


1. ( a ) Name : 


( b ) Address 


2. ( a ) Name : 


(b ) Address : 


SPACE FOR OFFICE USE 


5. Date ofReceipt of 
memorandum .... 


6. Details of Documents / records / Proof of marriage required under rule 6 : 


Date : 


Registrar 


Registration No. 


I ( Year) 


Date 


Registrar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२०/ आषाढ ४-१०, शके १९ ४२ 


FORM - II 


( See Rule 5 ( 1 ) 


MEMORANDUM FOR REGISTRATION OF ANAND MARRIAGE 


Date of Marriage: 


Local area 


Village 


Taluka 


District 


2. Place of 
Marriage : 
(specify hall, 
Auditorium , etc.) 


3. Details of Parties to the Marriage (As on the date ofmarriage ) 


Husband 


Wife 


Details 
( a ) Name in full 
( in capital letters) 
b ) Signature 
c ) Nationality 
d ) Religion 
( e ) Age and date of birth 
(sufficient proof shall be 
produced ) 
(d ) Permanent address 
( e ) Present address 

* ( f) Previous marital status 
Married 
Unmarried 
Widower 
Widow 

Divorced 
(g ) Whether any spouse is living 
(if yes, number of spouse 
living) 
( h ) Name of father mother 
(i) Age 
( ii ) Address 


Signature with date ( if he /she is 
a consenting party ) 
( i) Name ofmother 


(i)Age 
( ii ) Address 


Put ()mark on whichever is applicable 


4. Witness of solemnization ofmarriage 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


1. (a ) Name: 


(b ) Address 


( c ) Signature with date 


2. (a ) Name: 


(b ) Address 


( c ) Signature with date 


5. Details of Documents/ records/ proof of marriage required under rule 6 : 


Declaration of parties 


We 

.do hereby declare that our marriage has been solemnized 
as per Sikh anand marriage ceremony the details shown above are true to the best of our 
knowledge and belief. 


Signature of the 


parties: 


Place : 


1. Husband 


Date : 


2. Wife 


( For Office Use ) 


Received in person on 


Registrar 


Registered in the registrar ofMarriages (Common ) 


As Registration . No 


Registrar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०२०/ आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


२१ 


FORM No. III 


[See Rule 5 ( 3 ) ] 


DECLARATION 


WE, 

(Name of the husband and wife ) do hereby declare that our marriage 
was solemnized as per Sikh anand marriage ritual ceremony on (Date ofmarriage ) at 

(place of marriage ). The memorandum for registration ofmarriage could not be 
submitted within period specified under rule 6 due to 

( specify reason ). Wehereby 
submitmemorandum (Form - II ) along with documents to prove the solemnization of the 
marriage for the purpose of registration of our marriage 


Place : 


Date 


Signature of husband 


Signature of wife 


DECLARATION TO BE ATTESTED BY GAZETTED OFFICER /MEMBER OF 
PARLIAMENT/MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY /MEMBER OF LOCAL SELF 
GOVERNMENT INSTITUTIONS 


I 


...hereby certify that themarriage 


between .. 


....... and 


was 


Solemnized on ............ and the fact is personally known to me. 


Signature with place, date and seal 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१०, शके १ ९ ४२ 


FORM NO . IV 


(See Rule 6 ) 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


Department of Maharashtra 


CERTIFICATE OF MARRIAGE 


[ Issued under rule 6 of the Maharashtra Anand Marriages Registration rules, 20201 


Certified No. 


Dated .. 


This is to certify that the following information has been taken from the registrar of 
Anand Marriages maintained in Form No I in the Office of the Registrar of ...... (local area ) . 


1. Date of marriage . 


2. Place ofMarriage . 


3. Details of parties to the marriage 


Husband 


Wife 


Details 
( a ) Name in full 

(in capital letters ) 
( b ) Nationality 
( C ) Age and date of birth 
( d ) Occupation 
( C ) Permanent address 
( f) name of parents or 
guardian and the relationship 
(i) father 
( ii ) Mother 
( iii ) 
Photographs: 


(Office seal covering 
photographs ) 


Registration No. with year . 


Date of Registration . 


Registrar 


(Name of Local Area ) 


Issued under my hand and seal on this the. 


Day of 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


